आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील शालेय 
शिक्षण या उपशीर्षाखाली निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २२०२ १९०१ , २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३ राज्य स्तर योजना) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०४ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०१९ 
व दि.१६.०७.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.०७.२०१९ 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९१९/(४०/१९)/अर्थसंकल्प 
शासन निर्णय- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान आणि सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य या 
योजनांची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीता 
आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०१९-२० अंतर्गत या योजनांकरीता एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे 
एप्रिळ,२०१९ ते डिसेंबर,२०१९ या महिन्यासाठींचा निधी वित्त विभागाच्या विहित go टक्के निधी वितरण मर्यादेतील 
निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. 
शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 
२०१९-२० मागणी क्र.टी-५, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०२- माध्यमिक शिक्षण,७९६- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना मधील खालील योजनांकरीता त्यासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या अतिरीक्त २० टक्के तरतूदी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय 
शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित तरतूद ६० टक्के मर्यादेत वितरीत सदर शा.नि.अन्वये ८० टक्के 
करण्यात आलेली तरतूद च्या मर्यादेत वितरीत करण्यात 
येत असलेली तरतुद 

Ea २ ३ _ So ed 4 
ie सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक ५५२८.४८ ३३१७.०८ ११०५.७० 

अनुदान. (२२०२ १९०१ ) - ३६ सहाय्यक 

अनुदाने (वेतन) 
२ | अश्ाासकोय कनिष्ठ महाविद्यालयांना २६४.०६ 942.83 ५२.८१ 

सहायक अनुदान (२२०२ १९४८ ) - ३६ 


सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


३ | सैनिक शाळेमधीळ आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या १६३७.४९ ९८२.४९ ३२७.५० 
तुकडीला सहाय्य (२२०२ एच ९७३) - ३६ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


एकुण ७४३०.०३ ४४५८.०१ १४८६.०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४ /कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. विभाग प्रमुखांनी/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख /नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१.०४.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.८.०७.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहित 
केलेल्या अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून तसेच वित्त विभागाने दि.१६.११.२०१९ रोजीच्या व्यय १४ 
कार्यासनाच्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२०१५३०४३२९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 


डी न DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
| fa N | 5 ठे N fa O Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a 


p a W a i 87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, cn=Kiran 
Kisanrao Pawar 


Date: 2019.11.21 12:12:45 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. वित्त विभाग (अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


